याचिकाकर्ते सर्वश्री. गणपतराव छोटूजी गभने 
व इतर १३ विरुध्द महाराष्ट्र शासन 
(रिट याचिका क्रमांक १८६८/२००५) प्रकरणी 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर 
यांच्या दि. १४.०६.२०१७ रोजीच्या 
न्यायनिर्णयानुसार कार्यवाही करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५/(२०१७)/स्वा.सै.क.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि. १२ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-पीओएस-१०७७/एल/सेल-१/स्वा.सै., मंत्रालय, 
मुंबई दि.२६/०९/१९७७. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. पाओएस-१०८२/क.-१/स्वा.सै.,दि.१६/०२/१९८२ 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. पाओएस-१०८२/क.-१/स्वा.सै.,दि.६/०९/१९८२ 
४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. पाओएस-१०९४/क.-१/प्र.क्र.३०१/स्वा.सै.क.१, 
दि.२४/१०/१९९४ 
५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय क्र. संकिर्ण-२००४/प्र.क्र.१६१/०४/स्वा.सै.क.१, 
दि.०६/०३/२०१८ 
६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांचा न्यायनिर्णय दिनांक १४/०६/२०१७ 
७ मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा न्यायनिर्णय दिनांक २५/०१/२०१८ 
८) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७)/स्वा.सै.क.१, दिनांक ०६/०३/२०१८ 
९) शासन निर्णय क्रमांक, न्यायाप्र-१११८/प्र.क्र.५४/२०१८/स्वा.सै.क.२, दिनांक ३०/०८/२०१८ 
१०) शासन निर्णय क्रमांक, न्यायाप्र-१११८/प्र.क्र.9७४/२०१८/स्वा.सै.क.२, दिनांक १७/१२/२०१८ 
११) शासन निर्णय क्रमांक, न्यायाप्र-१११८/४१/प्र.क्र.८९/२०१८/स्वा.सै.क.२, दिनांक १७/१२/२०१८ 
१२) शासन निर्णय क्रमांक, न्यायाप्र-१११८/४७/प्र.क्र.९६/२०१८/स्वा.सै.क.२, दिनांक २२/०१/२०१९ 
१३) शासन निर्णय क्रमांक, न्यायाप्र-१११८/५१/प्र.क्र.१०७/२०१८/स्वा.सै.क.२, दिनांक २२/०१/२०१९ 
१४) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७)/स्वासैक.१, दिनांक १३/०३/२०१९ 
१५) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७/स्वासैक.१, दिनांक २०/०३/२०१९ 
१६) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७/स्वासैक.१, दिनांक २६/०३/२०१९ 
) 
) 
) 
) 


१७) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७)/स्वासैक.१, दिनांक २९/०३/२०१९ 
१८) झासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७)/स्वासैक.१, दिनांक २९/०३/२०१९ 
१९) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५ 
२०) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५ 


२०१७)/स्वासैक.१, दिनांक २९/०३/२०१९ 
२०१७)/स्वासैक.१, दिनांक ३०/०३/२०१९ 


( 
( 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५/(२०१७/स्वा.सै.क.१ 


२१) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७)/स्वासैक.१, दिनांक १४/०२/२०२० 
२२) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७)/स्वासैक.१, दिनांक १८/०३/२०२१ 
२३) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७)/स्वासैक.१, दिनांक १०/०३/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाची गोवा मुक्‍ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान निवृत्तीवेतन पूर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर झाल्याने, ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांना केंद्र शासनाची स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान निवृत्तीवेतन मंजूर 
झाली आहे. त्यांना त्या दिनांकापासून राज्य शासनाची पूर्ण पेन्हान देण्याऐवजी दरमहा रु. ५००/- 
प्रमाणे अतिरीक्त सन्मान निवृत्तीवेतन देण्यात यावे असे आदेश दि. १६/११/२००४ च्या शासन पत्रान्वये 
देण्यात आले होते. 
२. दिनांक १६.११.२००४ च्या शासन आदेक्ञाच्या विरोधात सर्वश्री. गणपतराव छोटूजी गभणे व 
इतर १३ ( जिल्हा नागपूर ९, यवतमाळ ४, व वर्धा १) यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर 
येथे रिट याचिका क्र. १८६८/२००५ दाखल केली होती. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर 
यांच्या वरील दिनांक १४.०६.२०१७ च्या न्यायनिर्णयाची अंमळबजावणी करण्याच्या दृष्टीकोनातून 
शासनाकडून केंद्र शासन व राज्य शासन स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन धारकांना अदा करावयाच्या 
फरकाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयांना निधी वितरीत करण्यात येतो. 
३. तथापि, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांचा दिनांक १४/०६/२०१७ च्या 
न्यायनिर्णयाची पूर्णत्वाने अंमळबजावणी करण्याकरिता मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे अवमान याचिका 
क्र. ५३१/२०१८ दाखल करण्यात आली आहे. यास्तव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर 
यांचा दिनांक १४/०६/२०१७ चा न्यायनिर्णय हा सर्वच समान प्रकरणी लागू आहे. सदर न्यायनिर्णयाची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी वर्धा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, जळगाव व वाशिम यांनी 
निधीची मागणी केली असल्याने, त्यांना थकबाकीचे प्रदान करण्याकरिता निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

१ अवमान याचिकेची पूर्णत्वाने अंमलबजावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी वर्धा, सांगली, 
कोल्हापूर, पुणे, जळगाव व वाशिम यांनी केळेळी निधीची मागणी विचारात घेवून उपरोक्त 
जिल्हाधिकारी यांना १,६३,२४,९७१/- (अक्षरी रु. एक HET FATE लाख चोवीस हजार Ahal एकाहत्तर 
फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र १ व २ नुसार वितरीत करण्यात येत 
आहे. 

२) जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेली थकबाकीची संपूर्ण रक्‍कम, त्यांनी जिल्हा 
कोषागारातून आहरीत करण्यात यावी व सदर थकबाकीची रक्‍कम तात्काळ संबंधीत केंद्र शासन 
स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन धारकांना अदा करण्यात यावी. सदर देयक MTR ३८ या नमुन्यामध्ये 
आहरीत करण्यात यावे व त्यासोबत लाभार्थ्याची यादी “ Pass For Payment” करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५/(२०१७/स्वा.सै.क.१ 


जिल्हाधिकारी यांनी उक्त थकबाकी रक्कमेचे वितरण NEFT/RTGS मार्फतच संबंधीत निवृत्तीवेतन 

धारक केंद्र शासन स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बँक खात्यात करावे. 

३)  याप्रित्यर्थचा खर्च “मागणी क्र.ए-५, प्रधान लेखाशिर्ष-२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (६०) 

इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्र (१०२) सामाजिक सुरक्षा योजना (००) (०१) स्वातंत्र्य सैनिक व 

त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य) ov, निवृत्त्तीवेतनविषयक 

खर्च ( २२३५ ००१५ ) या अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्षाखाली चाळू आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून 

जिल्हाधिकारी कार्यालयांना सोबतच्या विवरणपत्रा नुसार देण्यात येणा-या निधीतून खर्च भागविण्यात 

यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

४ & वरील आदेशानुसार तात्काळ कार्यवाही जिल्हाधिकारी वर्धा, सांगळी, कोल्हापूर, पुणे, जळगाव 

व वाशिम यांनी या वित्तीय वर्षात पूर्ण करुन शासनास अहवाल सादर करावा. 

4G) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाचा www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२२०८१२१६५५०९१३०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 
Date: 2022.08.12 16:58:44 +05'30' 
(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८. सर्व संबंधित मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०.मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११.मा.प्रधान सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 
१५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 
१६. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५/(२०१७/स्वा.सै.क.१ 


१७. सह सचिव (स्वा.सै.क.१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - २५ 

२३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, ( अर्थसंकल्प १४/ व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 
२४. निवडनस्ती (स्वा.सै.क.१) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५/(२०१७/स्वा.सै.क.१ 


शासन निर्णय क्रमांक- संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५/(२०१७)/स्वा.सै.क.१, दि. १२ ऑगस्ट,२०२२ 


सोबतचे 
विवरणपत्र - १ 
शिल्लक निधीपैकी 
संबंधित जिल्हाधिकारी | निवृत्तीवेतन फरकाची रक्‍कम 
मागणी करण्यात । यांचेकडे बीम्स प्रणालीवरील अदा करण्यासाठी 
अ.क्र. जिल्हा | आलेला निधी (रु) शिल्लक निधी (रु.) वापरावयाचा निधी (रु.) 
(१) (२) (३) (४) (५) 
| a वर्धा ७,९९,९४४/- २०,००,०००/- ७,९९,९४४/- 
२ पुणे ४५,७७,२३०/- २,८८,६०,०००/- ४५,७७,२३०/- 
३ | TR] ३,५३,५००/- ४,९०,०००/- ३,५३,५००/- 
एकुण ५७,३०,६७४/- 


Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 
Date: 2022.08.12 16:59:05 +05'30" 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५/(२०१७/स्वा.सै.क.१ 


शासन निर्णय क्रमांक- संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५/(२०१७)/स्वा.सै.क.१, दि. १२ ऑगस्ट,२०२२ 
सोबतचे 
विवरणपत्र -२ 


अ.क्र. | जिल्हा | मागणी करण्यात आलेली निधी (रु) | वितरीत करण्यात येत असलेले अनुदान (रु) 


(१) (२) (3) (3) 


<a सांगळी ४,२७,५१२/- ४,२७,५१२/- 

२ | कोल्हापूर १,५२,८७,२०९/- १,५२,८७,२०९/- 

३ जळगाव ६,१०,२५०/- ६,१०,२५०/- 
एकूण १,६३,२४,९७१/- 


Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 
Date: 2022.08.12 16:59:21 +05'30' 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


